श्री. जी. व्हि. नाईक (निलंबित) सहायक नियंत्रक, 
वैधमापन शास्र यांचे पुनःस्थापितीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : वैमाशा- २०१६/प्र.क्र.१९३/ग्रासं-३ 
दुसरा मजला, मंत्रालय (विस्तार),हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :-७ मे, २०१८ 


संदर्भ- शासन BAST क्र.वैमाशा-२०१६/प्र.क्र.१७०/ग्रा.सं.३, दि.२९.१०.२०१६ 


आदेश 

ज्याअर्थी श्री.जी.व्ही.नाईक, सहायक नियंत्रक, मुंबई जिल्हा क्र.४ यांच्या कार्यालयाची 
तपासणी करतांना अनेक गंभीर बाबी निदर्शनास आल्या तसेच, तपासणी अधिकाऱ्यांचे अभिप्राय 
पहाता, श्री.जि.व्ही.नाईक, सहायक नियंत्रक, मुंबई जिल्हा क्र.४ यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा(शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ च्या पोटनियम (१)(अ) अन्वये प्रदान केलेल्या हाक्‍तींचा वापर 
करून संदर्भाधीन दि.२९.१०.२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये निलंबीत करण्यात आले होते. 
२. उक्त निलंबन आदेशाविरूद्ध श्री.जि.व्ही.नाईक, सहायक नियंत्रक, मुंबई जिल्हा क्र.४ 
यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण, मुंबई येथे मुळ अर्ज क्र. १०९४/२०१६ दाखल केला 
होता. सदर अर्जावर मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण, मुंबई यांनी न्यायाधीकरणाच्या 
आदेशाच्या दि.२६.०७.२०१७ दिनांकापासून ४ आठवड्याच्या आत श्री.नाईक यांना पुनर्स्थापित 
करण्याचे आदेश दिले होते. 

परंतू, सदर आदेशाविरूद्ध मा.उच्च न्यायालय , मुंबई येथे झालेल्या सुनावणीच्या 
अनुषंगाने दिलेल्या आदेशानुसार, मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण , मुंबई यांनी 
श्री.जी.व्हि.नाईक यांचे विरूद्ध विभागीय चौकशी ची कार्यवाही पूर्ण करणेबाबत तसेच सदर 
श्री.जी.व्ही.नाईक निलंबनाचे प्रकरण निलंबन आढावा समिती समोर विचारार्थ ठेवण्याचे आदेश 
केलेले आहेत. 
३. त्यानुसार विभागस्तरावर विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू असून दि.१२/०४/२०१८ 
रोजी सदर प्रकरण निलंबन आढावा समितीसमोर ठेवण्यात आले. निलंबन आढावा समितीने 
दिलेल्या आदेशानुसार श्री.जी.व्ही.नाईक यांची खालीलप्रमाणे पुनर्स्थापिती करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः वैमाऱा- २०१६/प्र.क्र.१९३/ग्रासं-३ 


अ.क्र अधिका-याचे नाव निलंबनापुर्वीचे पदस्थापितीचे नविन पदस्थापनेचे ठिकाण 
ठिकाण 
१ श्री.जी.व्ही.नाईक उपनियंत्रक कार्यालय, वैध | सहायक नियंत्रक,उपनियंत्रक, वैध 
मापन शास्त्रकोकण विभाग, | मापन शास्त्र, नागपूर विभागीय 
कोकण भवन, नवी मुंबई. कार्यालय (लेखा शाखा) 


सदर आदेशानुसार नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, मुंबई यांनी श्री.जी.व्ही.नाईक यांना 
दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होण्याबाबत नियमानुसार आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी 
व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या =9www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०८१७४१३९०७०६ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Bhaskar 1 नयम shea 
Baburao Patil Soc 
(भा.बा.पाटील) 
शासनाचे उपसचिव 


ae 
serialN 

fd1do6e 
Date: 20 


प्रति, 
१) श्री.जी.व्ही.नाईक, सहायक नियंत्रक, मुंबई जिल्हा क्र.४ 
(मार्फत-नियंत्रक,वैध मापन शास्त्र कार्यालय, मुंबई.) 
प्रतः:- माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
१. मा.मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
३. नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. उप नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई / नागपूर. 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
६. जिल्हा व कोषागार अधिकारी , कोकण भवन, नवी मुंबई / नागपूर 
७. निवडनस्ती, ग्रा.सं.-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


